नवनिर्मित तालुक्‍यातील १८ उपकोषागारांच्या 
सुरक्षा कक्षासाठी निर्माण केलेल्या पोलीस 
कर्मचाऱ्यांची ७२ पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहं विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक.ईएसटी-०३१०/प्र.क्र.६४१/ विशा- 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०१० 


वाचा- ४) शासन निर्णय क्रमांक.जीआरडी-२००६/प्र.क्र.६२१/ विशा-४, दि. १५ ASM, ood. 
२) शासन निर्णय क्रमांक.ईएसटी-०३०९/प्र.क्र.१७१/ विशा-४, दि. १५ एप्रिल, २००९. 
३) शासन निर्णय क्रमांक.ईएसटी-०३१०/प्र.क्र.२०४/ विशा-४, दि: १९ मार्च, २०१० 
४) पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्र. पोमसं/२६-ब/मु.वा./उपकोषागार/ १२७/०८, 
दि.१७/०७/२०१० 


शासन निर्णय- राज्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तालुक्यांच्या ठिकाणी सुरु केलेल्या खालील 

Xe उपकोषागार कार्यालयांच्या संरक्षणासाठी संदर्भाधीनं दि.१५ सप्टेंबर, २००८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रत्येक उप कोषागारासाठी प्रत्येकी ४ या प्रमाणे निर्माण करण्यात आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या एकूण 
७२ ग संदर्भाधिन दि. १९ मार्च, २०१० च्या शासन निर्णयाद्वारे दि.३१/०७/२०१० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली अ 


अ.क्र. उप कोषागाराचे नावा “अ.क्र. उप कोषागाराचे नाव 
*“ १ उपकोषागार, अंबरनाथ, जि.ठाणे १० उपकोषागार, व्यंबकेश्वर, जि.नाशिक 
२ उपकोषागार, विक्रमगड, जि.ठाणे ११ उपकोषागार, देवळा, जि.नाशिक 
३ उपकोषागार, तळा, जि.रायगड  .. १२ उपकोषागार, पोभर्णी, जि.चंद्रपूर 
४ उपकोषागार, दोडामार्ग, Syst = १९३ उपकोषागार, बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर 
५ उपकोषागार, बोंदवड, जि.जळगाव १४ उपकोषागार, मानवत, जि.चंद्रपूर 
६ उपकोषागार, Herat, जि.औरंगाबाद १५ उपकोषागार, सोनपेठ, जि.परभणी 
७ उपकोषागार, वडबणी, जि.बीड १६ उपकोषागार, उमरी, जि.नांदेड 
८ उपकोषागार, बार्शी, जि.उस्मानाबाद १७ उपकोषागार, हिमायतनगर, जि.नांदेड 
९ उपकोषागार, देवणी, जि.लातूर  .. १८ उपकोषागार, मुदखेड, जि.नांदेड 
2. आता सदर पदे सहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून 


दि.३१ डिसेंबर, २०१० पर्यंत या पदांना मुदत वाढ देण्यात येत आहे. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक 
बी-१, मुख्यलेखाशीर्ष "२०५५ पोलीस, 20% जिल्हा पोलीस (००) (०१), जिल्हा पोलीस दल (योजनेतर) 
(RAAT) (२०५५ ०१६८) ०१ वेतन" याखाली खर्ची घालावा ब तो सन २०१० -११ या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


FGr-2010/30 


रोटा/एच-२२०० सी ][ ३0००-८-२०१७०]-९ a 


Q 


2. .. ... सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २९८/ ९०/व्यय ७, दिनांक 
१५/०७/२०१० अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. we 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Wy ज्ञ 


(समीर साळुंखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्र्त, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा अनुशेयता/ लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर । 
जिल्हाधिकारी, ठाणे, रायगड, सिंधुदूर्ग, जळगाव, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नाशिक, 
चंद्रपूर परभणी, नांदेड, | 
पोलीस अधिक्षक, ठाणे, रायगड, सिंधुदूर्ग, जळगाव, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, 
नाशिक, चंद्रपूर परभणी, नांदेड. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, रायगड, सिंधुदूर्ग, जळगाव, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, 
लातूर, नाशिक, चंद्रपूर परभणी, नांदेड. 
अधिदान a लेखा अधिकारी, मुंबई 
'गृह विभागातील कार्यासन पोल-३/ बीयुडी-१ 
वित्त विभाग, व्यय-७ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
__औ.मसुरेकर, संगणक समन्वयक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, विशा-४, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


ए:/७-2010/31 
एच-२२००[ सी] -९9८ 


